श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेतंर्गत अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांकरीता सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत... 
(लेखाशिर्ष २२३५ सी१७२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.१५८/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-२९ सप्टेंबर, २०१८. 
वाचा - 
१) शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष विभाग क्र.विसयो २०१०/प्र.क्र.१७५/ विसयो-२, 
दि.२६.१०.२०१०. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पुरक-२०१८ /प्र.क्र.९५ / अर्थ-३, दि.२७.०७.२०१८ 

8) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाची नस्ती क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.११६/विसयो 


शासन निर्णय- 

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जुले,२०१८ च्या विधानमंडळ अधिवेडानात मागणी क्र. टी-५, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (०२)(०१) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, लेखाशिर्ष (२२३५ सी१७२), ५०-इतर 
खर्च या लेखाशिर्षांखाली रु.१११३४.०० लाख इतका निधी पुरक मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला 
आहे. वित्त विभागाने सदर निधीपैकी ७० % मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास संदर्भीत शासन परीपत्रक,वित्त विभाग 
दि.०२/०४/२०१८ व दि.२७/०४/२०१८ मध्ये नमूद अटींच्या अधिन राहुन मान्यता दिलेली आहे. 

यानुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने वाचा क्र.४ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी लेखाशिर्ष (२२३५ सी१७२) ५०- 
इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली रु. ७७९३.८० लाख (अक्षरी रुपये सत्त्याहत्तर HTT Bag लाख ऐंशी हजार फक्त) 
इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. नियंत्रण अधिकारी / 
विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर 
निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनेहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास; आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची 
दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर 
संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.१५८ /कार्यासन.६ 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.२ व 3 अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये, तसेच 
वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.७७/अर्थ१९, दि.१४/०८/२०१८अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१७१२०३३९९५२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R ' d Digitally signed by Ravindra 
avi Nn la Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g a aa ba [ fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
Aute वाक 0000100) 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
५. जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे 
६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र.१२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


